मुख्य अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेत अंशत: बदल 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : एलटीएस १३२३/प्र.क्र.१२५ (भाग-२)/२०२३/आ(वर्ग-१) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ४ जानेवारी, २०२४. 


संदर्भ : शासन आदेशा क्रमांक : एलटीएस १३२३/प्र.क्र.१२५/२०२३/आ(वर्ग-१), दि. २८ जून, २०२३ 


शासन Seat :- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार 
पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४(९४) आणि vy) मधील 
तरतुदीनुसार व सक्षम प्राधिकरणाच्या मान्यतेने जलसंपदा विभागातील मुख्य अभियंता (स्थापत्य) 
या संवर्गातील अधिका-यांच्या प्रशासकीय कारणास्तव सन २०२३ मध्ये सर्वसाधारण बदल्याबाबतचे 
आदेशा निर्गमित करण्यात आले आहेत. सदर आदेशामधील खालील अधिकाऱ्याच्या पदस्थापनेत 
प्रशासकीय कारणास्तव, सक्षम प्राधिका-यांच्या मान्यतेने स्तंभ क्र.४ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे अंशात: 
बदल करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. । अधिकाऱ्यांचे नावा | सध्या धारण करीत असलेले पद | बदलीने पदस्थापनेचे पद 
| 9 | २ ३ 1 $$] 
णि . | श्री.अभय लक्ष्मणराव | पदस्थापनेच्या प्रतिक्षेत मुख्य अभियंता तथा सह सचिव, 
पाठक जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 


२. वरील प्रमाणे पदस्थापनेतील अंशत: बदलामुळे संदर्भाधीन, शासन आदेडा, 
दि.२८.०६.२०२३ अन्वये बदली झालेल्या श्री.हनुमंत गुणाले, मुख्य अभियंता (स्थापत्य) व श्री.संजीव 
चोपडे, मुख्य अभियंता (स्थापत्य) यांच्या पदस्थापनेबाबतचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात 
येतील. 


३. hee, मुख्य अभियंता यांनी बदलीच्या जागी कोणत्या दिनांकास हजर झाले याबाबत 


शासनास doesttclass1.wrd @maharashtra.gov.in या ई-मेल संकेतस्थळावर त्वरित कळवावे. 


४. सदर आदेशामुळे वरीलप्रमाणे बदलीने पदस्थापना करण्यात येत असलेल्या पदांचे, 
अतिरिक्त कार्यभार यापूर्वी अन्य अधिका-यांकडे सोपविण्यात आले असल्यास, ते सदर आदेशाच्या 
दिनांकापासून संपुष्टात येतील. 


शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस १३२३/प्र.क्र.१२५ (भाग-२)/२०२३/आ(वर्ग-१ 


५. संबंधित अधिकाऱ्यास झासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर 
करु नये. तसेच म.ना.से. (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने बदली 
झालेल्या अधिकाऱ्याचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत. असे अर्ज प्राप्त झाल्यास, ते 
संबंधीत अधिकाऱ्यास मूळ पत्त्यावर नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावेत. मूळ कार्यालयाकडे 
बदली झालेल्या अधिकाऱ्याचे रजेचे अर्ज पाठविल्यास सदर अर्जांची दखल घेण्यात येणार नाही. 


६. सदर बदली आदेशानुसार तात्काळ नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास वा कोणत्याही 
प्रकारचा दबाव आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(वर्तणूक) नियम १९७९ मधील नियम २३ चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे, ती गैरवर्तणूक समजून 
त्यांचे विरुध्द शिस्तमंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


७. सदर शासन seat महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२४०१०४१९२२४४९९२७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by UDDHAV RABHAJI DAHIPHALE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 


2.5.4.20=05b3ca49b9a0a924fd4d8743e6e254e742308f021085279 
86e098afc27201f30, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


DAHIPHALE seers ona 
(उ. र. दहिफळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
. मा. उप मुख्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
. अ.मु.स.(जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. सचिव (लाक्षेवि) / सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. महासंचालक, मेरी, नाशिक 

७. सर्व कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभाग. 

८. सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

९. सर्व अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग. 
१०. संबंधीत अधिकारी. 
१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
११. कार्यासन आ (वर्ग-१), संग्रहार्थ. 


Cc “७ A OO 


पृष्ठ २ पैकी २ 


